कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २३३/२०२३/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : १) शासन आदेश, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- एळटीएस ११२३/(प्र.क्र. २५/२०२३)/आ (वर्ग-१, 
दिनांक ३०.०६.२०२३. 
२) शासन शुध्दीपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- एलटीएस ११२३/(प्र.क्र. २५/२०२३)/आ(वर्ग १), 
दिनांक २६.०९.२०२३ 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने, दिनांक ३०.०६.२०२३ रोजीच्या संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये कार्यकारी 
अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. त्यापैकी खालील 
अधिकाऱ्यांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने त्यांच्या पदस्थापनेमध्ये अंशात: बदल करुन, पुढीलप्रमाणे सुधारित पदस्थापना 


करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव | सध्या धारण करीत | दिनांक ३०.०६.२०२३ च्या | सुधारित पदस्थापनेचे पद 
असलेले पद आदेशान्वये पदस्थापना 
दिलेले पद 
7 .| श्री.नितीन पांडुरंग | कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, 
खडसे यांत्रिकी विभाग, | यांत्रिकी विभाग, अहमदनगर | यांत्रिकी विभाग, नंदुरबार या 
नंदुरबार सध्याच्या पदावर मुदतवाढ 
२. | श्री.प्रकाश कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, 
नारायण थोरात | यांत्रिकी विभाग, | यांत्रिकी विभाग, नंदुरबार । यांत्रिकी विभाग, अहमदनगर 
अहमदनगर या सध्याच्या पदावर 
मुदतवाढ 
३. | श्री.सचिन अशोक । कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, | उप अधीक्षक अभियंता, 
लाखे मुख्य द्वार उभारणी । यांत्रिकी विभाग, कोल्हापूर । यांत्रिकी मंडळ, नाशिक 
पथक क्र. ५, नाशिक 
ति श्री.सुभाष मल्लाप्पा | कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, मुख्य | कार्यकारी अभियंता, 
बागेवाडी यांत्रिकी विभाग, | द्वार उभारणी पथक क्र. ५, | यांत्रिकी विभाग, कोल्हापूर 
कोल्हापूर नाशिक या सध्याच्या पदावर 
मुदतवाढ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २३३/२०२३/आ (वर्ग-१) 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव | सध्या धारण करीत | दिनांक ३०.०६.२०२३ च्या | सुधारित पदस्थापनेचे पद 
असलेले पद आदेशान्वये पदस्थापना 
दिलेले पद 
५. | श्री.महेंद्र दादाराव | कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, sed 
सुर्यवंशी विष्णूपूरी पंपगृह विभाग, | निरीक्षण पथक, औरंगाबाद |। पैनगंगा प्रकल्प, नांदेड 
नांदेड 


२. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) यांना कळविण्यात येते की, संबंधित कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) यांना 
पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेशा होईपर्यंत स्थानिक व्यवस्था करुन अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात यावा. 

४. संबंधित कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) यांना कळविण्यात येते की, सदर पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे व कोणत्या दिनांकास रुजू झाले याबाबत शासनास 50865101855१./॥0011818195119.90४.१॥ या ई-मेल 
आयडीवर त्वरित कळवावे. 


५. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही 
प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय 
डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल 
घेण्यात येणार नाही. 

६. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे 
उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

७. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३१०१९१८५८०६००२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. तसेच सदर आदेशा जलसंपदा विभागाच्या www.wrd.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


D D Digitally signed by UDDHAV R DAHIPHALE 
U H AV R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES, 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f02108527986e098afc272 
01f30, pseudonym=DDF7D61 D2ADB9DOA26CF5E52D408A84E1 CEB62A8, 
serialNumber=2D80774C9ED6SECA9BE69006934BFB5C4CA32AB0DC1A2EC5746 
398458BDF1C37, cn=UDDHAV R DAHIPHALE 
Date: 2023.10.19 19:01:40 +05'30" 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव (लाक्षेवि/प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २३३/२०२३/आ (वर्ग-१ 


६) सर्व सह सचिव/ उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७ मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
९) सर्व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग. 

१०) संबंधित अधिकारी (मुख्य अभियंता यांच्यामार्फत). 


) 
) अधिदानव लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
१२ संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) सर्वकार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कार्यासन आ(वर्ग-१), Gert. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


